हणेगांव, ता.देगलुर, जि.नांदेड येथील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या 
ग्रामीण रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२४/ प्र.क्र.८७/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ११ जुलै, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
२/न.क्र.२४२२/हाणेगाव/प्रशासा/२८३८-४०/२४, दिनांक २७.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
हणेगांव, ता.देगलुर, जि.नांदेड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


हणेगांव, ता.देगलुर, जि.नांदेड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७///.॥89॥9/१५॥॥॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१११२३२०४९०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
KAV | TA FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c032943 1446 
ae8333ab89578925b2d77d3806165dbd487, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Pp RA D | > > | 5 - serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA99D 
244C6C2A5F135097E5C07486A35D423835B 


4EC728, cn=KAVITA PRADIP PISE 
Date: 2024.07.11 16:01:46 +05'30' 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 


५. सहाय्यक संचाळक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नांदेड. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२४/प्र.क्र.८७/आरोग्य-४ 


७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


